कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेला 
बसण्यासाठी संधी देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही -२०२१/प्र.क्र.६१/कार्या १२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्राळय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १७ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.४०४/का.१२, 


दिनांक २५ एप्रिळ २०१६. 


प्रस्तावना :- 


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती संदर्भात जाहिराती प्रसिध्द 


झाल्या नसल्याने, या काळावधीत काही उमेदवारांची कमाल वयोमर्यांदा ओलांडली गेली 
असल्याने, त्यांची परीक्षेस बसण्याची संधी हुकली आहे, sen उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांना 
बसण्यासाठी संधी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात मा.मंत्रिमंडळाच्या दि. १० नोव्हेंबर, २०२१ च्या 


बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार अशी संधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय : - 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पार्श्वभूमीवर या शासन निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे सूचना 


देण्यात येत आहेत. 


१ 


AN 
~ 


~~ 


~~ 


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्‍ती संदर्भात दि.१ मार्च २०२० 
पासून जाहिराती प्रसिध्द न झाल्यामुळे, शासनाने संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमाद्वारे 
किंवा संदर्भाधीन दि. २५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे नियुकक्‍्तीकरिता विहित 
केलेली कमाल वयोमर्यादा, दि. ०१ मार्च,२०२० ते या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या 
कालावधीत, ज्या उमेदवारांनी ओलांडली आहे, BAM उमेदवारांना या शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून दि.३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत, शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्‍ती संदर्भात 
ज्या जाहिराती प्रसिध्द होतील, त्या जाहिरांतीसाठी “एक वेळची विशेष बाब” म्हणून 
परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने, ज्या प्रकरणी नजीकच्या काळात जाहिराती प्रसिध्द 
झाल्या असून जाहिरातींमध्ये नमूद केलेला अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक, या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकानंतरचा असेल, sai प्रकरणी देखील दि. ०१ मार्च, २०२० ते या 
शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमाद्वारे 
किंवा संदर्भाधीन दि. २५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्‍्तीकरिता विहित केलेली 
कमाल वयोमर्यादा ज्या उमेदवारांनी ओलांडली आहे, अशा उमेदवारांसाठी देखील “एक 
वेळची विशेष बाब” म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने, ज्या प्रकरणी नजीकच्या काळात जाहिराती प्रसिध्द 
झाल्या असून जाहिरातींमध्ये नमूद केलेला अर्ज करण्याचा शोवटचा दिनांक या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी उलटून गेला आहे, मात्र प्रत्यक्षात परीक्षांचे आयोजन करण्यात 
आलेले नाही, अशा प्रकरणी देखील दि. ०१ मार्च, २०२० ते या शासन निर्णयाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही -२०२१/प्र.क्र.६१/कार्या १२ 


दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमाद्वारे किंवा संदर्भाधीन दि. 
२५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्‍तीकरिता विहित केळेली कमाल वयोमर्यादा 
ज्या उमेदवारांनी ओलांडली आहे, अजा उमेदवारांसाठी अर्ज सादर करण्यास्तव महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग अथवा संबंधित निवड समितीने “एक वेळची विशेष बाब” म्हणून 
परवानगी द्यावी. जेणेकरून त्यांना देखील परीक्षेस बसण्याची संधी प्राप्त होईल. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥व95॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१७१७२७५८८८०७ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ “७ AD -? 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


signed by Geeta Rahul Kulkarni 
ment Of Maharasht! 


०0१९400032, st=Mi shtra, 
0d978442ac6b599d6a0abcf73fe7 17ee52994443a 


Geeta Rahul = & 


Kulkarni — 
(गीता रा. कुलकर्णी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
. सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 


७. मा.मुख्य सचिव, 


र्‌. 


. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,( सर्व मंत्रालयीन 


विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना तसेच, 
विभागाच्या अधिपत्याखाली गठीत करण्यात आलेल्या सर्व निवड समित्यांना सदर 
शासन निर्णय अवगत करावा. ) 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


१०.सर्व विभागीय आयुक्त, 
११. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग/का. ३९ महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर 


प्रसिध्दीकरिता), 


१३. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
१४. निवड नस्ती कार्या-१२ 


